अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक संवर्गात 
पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्याकरीता निवडसमिती 
गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१०२३/प्र.क्र. ८५/का. १४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २० नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: इएसटी-१०२१/प्र.क्र.9७/१४२७, दि.१३/१०/२०२१. 
शासन निर्णय:- 


नियोजन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक-एसटीडब्ल्यू-११७३/आ-१२९/एमडीएम-३, दिनांक १७ ऑगस्ट, 
१९७७ अन्वये, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील "उपसंचालक, गट-अ" या संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवडसूची (तयार 
करणे व सुधारीत करणे) नियम १९७७ निर्गमित करण्यात आले आहेत. या नियमातील नियम-३ नुसार, संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये "निवड समिती" गठित करण्यात आळी आहे. सदर निवड समितीमधील अ.क्र. ३ येथील श्री.संजय कृष्णा 
भोसले, उपसचिव (मागासवर्गीय प्रतिनिधी) हे सेवानिवृत्त झाळेळे आहेत. त्यामुळे निवड समितीची पुनर्रचना करणे 
Mea आहे. यास्तव संदर्भाधीन शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, 
गट-अ संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे निवडसमिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन विभाग) अध्यक्ष 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई सदस्य 


२ 
३ श्रीमती दिपा ठाकूर, उपसचिव, नियोजन विभाग (मागासवर्गीय प्रतिनिधी सदस्य 
४ 


सहसचिव/ उपसचिव (का.१४२७, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११२०११२२२५८४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2b5443d974 1 cb6d928f4ffcdd3 1b58a9b2f2dc4e476d3e49 
5d3213754d38a2c3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G A | KWA D serialNumber=0C6S8F59A3D96E6EFAD602755C1 BD146CA303FCOF 
BOA70CDDCS5A2D8A19F5BCOC, cn=BALASO BABURAO GAIKWAD 
Date: 2023.11.20 11:22:46 +05'30' 
(बा.बा.गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
3) सहसचिव (का.१४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) उपसचिव (का.१४२१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


a 


५) श्रीमती दिपा ठाकूर, उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का.१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती. 


